महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्‍क संरक्षण 
आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदावरील 
नेमणुकीसाठी शासनास शिफारस 
करण्याकरीता त्रिसदस्यीय समिती गठीत 
करणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०२०/ प्र.क्र.०२/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ /१० /२०२० 


वाचा- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बाहआ-२००६/ प्र.क्र.१३८/ का-३, 
दि. २४.०७.२००७. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या बाल हक्क संरक्षण आयोग, अधिनियम २००५ मधील कलम १७ व १८ 
मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष व ६ अशासकीय सदस्य 
पदावर नेमणुकीसाठी शिफारस करण्याकरीता संदर्भांधीन शासन निर्णयान्वये त्रिसदस्यीय निवड समिती 
गठीत करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष व ५ अशासकीय सदस्यांची मुदत 
दिनांक १९/०५/२०२० रोजी संपुष्टात आली असल्याने या पदांवर नेमणुकीसाठी शासनास शिफारस 
करण्याकरीता त्रिसदस्यीय निवड समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नेमणूकीसाठी शिफारस 
करण्याकरीता पुढील प्रमाणे त्रिसदस्यीय निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास - अध्यक्ष 
मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास - सदस्य 
श्री. अनिरुध्द पुरुषोत्तम पाटील - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०२०/ प्र.क्र.०२/ का-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१०२६१४४२५८१०३० असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KHADIJA FAROOQUE NAIKWADE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


KHAD JA FA ROOQ U E 2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd531 b6bb1 1d782183e791 


bc817e7a736def213ac7d7 1b, postalCode=400032, 

street=MANTRALAYA,MUMBA, ou=WOMEN AND CHILD 
N Al KWA D E DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=KHADUA FAROOQUE NAIKWADE 

Date: 2020.10.26 14:47:53 +05'30' 


(खदीजा नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र हासन 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


one SG ™M 


. मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 


. श्री. अनिरुध्द पुरषोत्तम पाटील - सदस्य 


निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


